जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट 
विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे 
परिगणितीय तक्ते - सन २०२१. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: १५ एप्रिल, २०२१. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक-विमा-१०९०/प्र.२८०/१८, 
दिनांक ०१ सप्टेंबर १९९० 
२) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक-गवियो-२०१९/प्र.क्र.४३/आस्था-५, 
दिनांक १९ मार्च २०२०. 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक - गवियो-२०२०/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन , 
दिनांक १९ मार्च २०२१. 


शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी, २०२० ते ३१ डिसेंबर, २०२० या 
वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत 
निधीचे लाभ प्रदान करण्याचे dad निर्गमित करण्यात आले होते. 
२. संदर्भाधीन अनुक्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी गट 
विमा योजना-१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२१ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत 
गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना मिळणाऱ्या 
बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय तक्ते निर्गमित केलेले आहेत. त्यास अनुसरुन सन २०२१ या वर्षात 
सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या / आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे 
परिगणितीय dat निर्गमित करणे आवश्‍यक आहे . त्यानुसार यासोबत जोडलेल्या परिगणितीय 
THUAN २०२१ या वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या/आलेल्या जिल्हा परिषद 
कर्मचाऱ्यांना या परिगणितीय तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, प्रति युनिटकरीता बचत निधीचे संचित रकमेचे 
लाभ प्रदान करण्यात यावेत. 


ARTA निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५ 


३. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२१ ते ३१ 
डिसेंबर, २०२१ या कालावधीत राजीनामा/सेवानिवृत्त/सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर अन्य 
काही कारणाने ज्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येईल त्या 

कर्मचाऱ्यांना/ त्यांच्या वारसांना या सोबतच्या परिगणितीय तक्‍्त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची 

रक्कम देण्याबाबत आव्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 


४. शासन पुढे असेही आदेशा देत आहे की, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या गट 
विमा योजनेतील तरतुदीनुसार बचत निधीमधील रकमेवर दिनांक १ जानेवारी, 2029 पासून दरसाल 
दरशेकडा ७.१ टक्के दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज आकारण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद 
कर्मचारी गट विमा योजना-१९९० च्या विमा निधीमधील संचित रक्‍कमांवर दरसाल दर शोकडा ४ टक्के 
या दरात कोणताही बदल झाला नसल्याने याच दराने विमा निधीमधील संचित रकमांवर व्याजाची 
आकारणी करण्यात यावी. 


५. हाशासन निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या २४८ व्या 
परंतुकानुसार तसेच शासनाला समर्थन करणाऱ्या अन्य अधिकाराचा वापर करुन सोबतचा परिगणितीय 
da सहायक संचालक faa, लेखा व कोषागारे , मुंबई यांचे चे पत्र क्र .गवियो/२०२१/ 
जि.प.क.ग.वि.यो./परिगणितीय तक्‍ते/सन २०२१/५१/१६८८, दिनांक ३१ मार्च २०२१ अन्वये उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४१५१२०११३१५२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PANDIT KAHANDERAO JADHAV 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=130c3faa5ebf138c8b39058785ac534c17d9 


b377a1b84b0b4d591d63ea56da06, 


kK A H A N F R A postalCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=f5¢4094237 126969 108d4d7e802129e 
a5f7a19f482726930e 1 7fe1f06ad5cc76, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=PANDIT 


OJADHAV ४५७५५७७०५७ ७७ 
(पं. खं. जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर ( दोन प्रतीत ), 
२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर ( दोन प्रतीत), 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५ 


३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

४. विभागीय आयुक्‍त (सवी, 

५. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व), 

६. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व ), 

७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (सर्व ), 

८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती, 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई, 

१०. संचालक (विमा), विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, बांद्रा (Td), मुंबई-४०० ०५१, 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व), 

१२. वित्त विभाग (व्यय १५) व (शासकीय हमी), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३. कक्ष अधिकारी, कार्यासन आस्था-७, आस्था-८, आस्था-९, आस्था-१०, आस्था-११, आस्था- 
१२, वित्त-१, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४. निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-५, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५ 


ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- गवियो २०२१/प्र.क्र.३२/आस्था.५, दिनांक १५ एप्रिल, २०२१ सोबतचे जोडपत्र. 


मृत्यू, सेवानिवृत्ती, सेवा समाप्ती इत्यादी कारणामुळे योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंतच्या प्रत्येक महिन्याला रु. ६०/- प्रमाणे अंशदान करणाऱ्या 
सदस्याच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह देय होणारी एकूण रक्‍कम दर्शविणारा THAT... 


सन २०२१ यावर्षी सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणारी रक्‍कम. 


बचतनिधीचा सदस्यत्व संपुष्टात येण्याचा महिना 
सदस्य होण्याचा 
दिनांक जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून ge | ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर । नोव्हेंबर | डिसेंबर 
१ ऑक्टो. १२९० । २९३९२ । २९६०७ | २९८२३ । ३००४० | ३०२५९ | ३०४७९ | ३०७०० | ३०९२३ | ३११४७ | ३१३७२ | ३१५९८ | ३१८२६ 
१ जाने.१९९१ । २८८३९ । २९०५१ | २९२६४ | २९४७८ | २९६९३ | २९९१० | ३०१२८ | ३०३४७ | ३०५६७ | ३०७८९ | 39092 | ३१२३७ 
१ जाने.१९९२ । २६५६३ | २६७६१ | २६९६० | २७१६१ | २७३६३ | २७५६६ | २७७७० | २७९७५ | २८१८२ । २८३८९ । २८५९८ । २८८०९ 
१ जाने.१९९३ । २४९५८ । २५१४७ | २५३३७ । २५५२८ । २५७२० | २५९१३ | २६१०८ | २६३०३ । yoo | २६६९८ | २६८९७ | २७०९७ 
१ जाने.१९९४ २३३३५ | २३५१४ | २३६९४ | २३८७६ | २४०५८ | २४२४२ । २४४२६ । २४६१२ | २४७९९ । २४९८७ | २५१७६ | २५३६६ 
१ जाने.१९९५ । २१८९४ । २२०६४ । २२२३६ । २२४०९ । २२५८३ । २२७५८ । २२९३३ । २३११० | २३२८८ | २३४६७ | २३६४७ | २३८२८ 
१ जाने.१९९६ । २०६१३ | २०७७६ | २०९४० | २११०५ | २१२७१ | २१४३८ | २१६०६ | २१७७६ | २१९४६ | २२११७ | २२२८९ । २२४६२ 
१ जाने.१९९७ | १९४७३ | १९६२९ | १९७८७ | १९९४५ । २०१०४ | २०२६५ | २०४२६ | २०५८८ | २०७५१ | २०९१५ | २१०८० | २१२४६ 
१ जाने.१९९८ | १८४६२ | १८६१२ | १८७६४ | १८९१६ | १९०६९ | १९२२४ | १९३७९ । १९५३५ | १९६९२ । १९८४९ | २०००८ | २०१६८ 
१ जाने.१९९९ । १७५६४ | १७७०९ | १७८५५ | १८००२ | १८१५० | १८२९९ । १८४४८ | १८५९९ । १८७५० | १८९०३ | १९०५६ | १९२१० 
१ जाने.२००० | १६७६६ | १६९०७ | १७०४८ | १७१९० | १७३३४ | १७४७८ | १७६२२ | १७७६८ | १७९१५ | १८०६२ | १८२१० | १८३५९ 
१ जाने.२००१ | १६०५७ | १६१९३ | १६३३० | १६४६८ | १६६०७ | १६७४७ | १६८८७ | १७०२९ | १७१७१ | १७३१४ | १७४५८ | १७६०२ 
१ जाने.२००२ १५६6२२ । १५५६५५ । १५६८८ | १६५६८२३ । १५९५८ । १६०९४ । १६२३० । १६३६८ । १६५०६ १६६४५ | १६७८५ | १६९२६ 
१ जाने.२००३ | १४८५१ । १४९८० | १५११० | १५२४१ | १५३७३ | १५५०५ | १५६३८ | १५७७२ | १५९०७ | १६०४३ | १६१७९ | १६३१६ 
१ जाने.२००४ | १३८०५ | १३९२८ | १४०५२ | १४१७७ | १४३०२ | १४४२९ | १४५५५ | १४६८३ | १४८११ | १४९४० | १५०७० | १५२०१ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५ 


बचतनिधीचा सदस्यत्व संपुष्टात येण्याचा महिना 

सदस्य होण्याचा जानेवारी । फेब्रुवारी ard एप्रिल मे जून gd | ऑगस्ट ' सप्टेंबर । ऑक्टोबर । नोव्हेंबर डिसेंबर 
१ जाने.२००५ | १२८४१ | १२९५९ | १३०७७ | १३१९६ | १३३१६ | १३४३६ | १३५५७ | १३६७९ | १३८०१ | १३९२४ | १४०४८ | १४१७३ 
१ जाने.२००६ | ११९५३ | १२०६५ | १२१७८ । १२२९२ । १२४०६ | १२५२१ । १२६३६ | १२७५३ | १२८७० | १२९८८ | १३१०६ | १३२२५ 
१ जाने.२००७ | 99933 | ११२४१ | ११३४९ | ११४५८ | ११५६७ | ११६७७ | ११७८८ | ११८९९ । १२०११ | १२१२४ | १२२३७ | १२३५१ 
१ जाने.२००८ | १०३७५ | १०४७८ | १०५८२ | १०६८६ | १०७९१ | १०८९६ । ११००२ | १११०९ | ११२१६ | ११३२४ | ११४३३ | ११५४२ 
१ जाने.२००९ | ९६७४ | ९७७३ | ९८७३ | ९९७३ | १००७४ | १०१७५ | १०२७७ | १०३७९ | १०४८२ | १०५८६ | १०६९० | १०७९५ 
१ जाने.२०१० ९०२७ ९१२२ ९२१८ ९२३१४ ९४११ ९५०८ २६०६ ९७७०५ ९८०४ ९९०४ १०००४ १०१०५ 
१ जाने.२०११ | ७८३२ । ७९२० | ८००८ | ८०९७ | ८१८७ | ८२७७ | ८३६८ | ८४५९ | ८५५१ । ८६४३ | ८७३६ | ८८२९ 
१ जाने.२०१२ | ६७२७ । ६८०९ | ६८९१ । ६९७३ | ७०५६ | ७१४० | ७२२४ | ७३०८ | ७३९३ | ७४७९ | ७५६५ | ७६५१ 
१ जाने.२०१३ ५७१० ५७८५ ५८६१ ५९३८ ६०१५६ ६०९२ ६१७० ६२४८ ६३२७ ६४०६ ६४८६ ६५६६ 
१ जाने.२०१४ | ४७७६ | ४८४६ | ४९१७ | ४९८८ | ५०५९ | ५१३१ | ५२०३ | ५२७६ | ५३४९ । ५४२२ । ५४९६ | ५५७० 
१ जाने.२०१५ | ३९२० | ३९८५ | ४०५१ | ४११७ | ४१८३ | ४२४९ | ४३१६ | ४३८४ | ४४५२ | ४५२० | ४५८८ | ४६५७ 
१ जाने.२०१६ ३१२३५ ३१९५ ३२५६ 33.90 ३३७९ ३४४१ ३५०२३ ३५६६ ३६२८ ३६९२ ३७५६ ३८२० 
१ जाने.२०१७ | २४१४ | २४७० । २५२७ | २५८४ | २६४१ । २६९९ । २७५६ । २८१५ । २८७३ । २९३२ । २९९१ । ३०५१ 
१ जाने.२०१८ । १७५१ १८०३ | १८५६ | १९०८ | १९६२ । २०१५ | २०६९ । २१२३ । २१७८ । २२३३ । २२८८ । २३४३ 
१ जाने.२०१९ | ११३६ | ११८५ | १२३४ | १२८३ | १३३३ | १३८३ | १४३३ | १४८३ | १५३४ | १५८५ | १६३६ | १६८८ 
१ जाने. २०२० ५६८ ६१३ ६५९ ७०४ ७५१ ७९७ ८४४ ८९१ ९३८ ९८५ १०३३ | १०८१ 
१ जाने. २०२१ ४२ ८४ १२७ १६९ २१२ २५६ २९९ ३४३ ३८७ ४३१ ४७६ ५२१ 


REKKKKKKRKE 


पृष्ठ 4 पैकी ५ 


